मागणी क्र.डी-५ मुख्यलेखाशिर्ष २४०४ (२९) दूध 
खरेदी या शिर्षाखाली दुग्धव्यवसाय विकास 
विभागाकरिता सन २०१८-१९ मधील मंजूर १००% 
निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. दुवियो-१३१८/प्र.क्र.१८७/पदुम-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक- १५ सप्टेंबर २०१८ 


वाचा :- १) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि.२/४/२०१८. 
२) कृषि व पदुम विभाग शा.नि. क्र.एमएलके-२०१८/प्र.क्र.७२/पदुम-८,दि.१०/५/२०१८. 
३) कृषि व पदुम विभाग शा.नि. क्र.लवेसू २०१८/प्र.क्र.८/पदुम-८,दि.२०/०७/२०१८ व 
दि.३१/०७/२०१८. 
४) क्र.आदुवि-४/अंपशा/३०% अनुदान/प्र.क्र.२०९/भाग-२/ २०१८-१९/१२१५, 
दि.१०/०८/ २०१८. 
प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम २०१८ महाराष्ट्र विधानमंडळाने मंजूर केल्यानंतर वित्त विभागाच्या 
दि.०२/०४/२०१८ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये सन २०१८-१९ करिता मागणी क्र. डी-५, मुख्य 
लेखाशिर्ष २४०४ दुग्धव्यवसाय विकास (योजनेतर/दत्तमत) याखालील “२९-दूध खरेदी” या तपशिलवार 
शिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत ७० टक्के निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली होती. शासनाने नियमित दूध 
खरेदी, संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये दूध पावडर रुपांतरणासाठी व दूध / दूध पावडर निर्यातीकरिता 
प्रोत्साहनपर अनुदाने मंजूर करण्यात आलेले आहेत. याबाबीवरील खर्च भागविण्याकरिता वितरित ७० 
टक्के निधी बहूतांशी खर्च पडला आहे. आणखी निधीची आव्यकता असल्यामुळे आयुक्त, दुग्धव्यवसाय 
विकास यांच्या दि.१०/०८/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये अर्थसंकल्पीत १०० टक्के निधी वितरित करण्याची 
विनंती केळी होती. यानुसार “२९-दूध खरेदी” या उपलेखाशिर्षांतर्गत मंजूर SASH १०० टक्के निधी 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०१८-१९ करिता मागणी क्र.डी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २४०४ दुग्धव्यवसाय विकास 
(योजनेतर/दत्तमत) याखालील “२९-दूध खरेदी” या उपलेखाश्रिर्षातर्गत मंजूर असलेला खालील तक्त्यात 
नमूद लेखाशिर्षनिहाय उर्वरित रु.४९.१० कोटी (अक्षरी रुपये एकोणपन्नास कोटी दहा लक्ष ATA) इतका निधी 
(१००टक्के निधी) वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुवियो-१३१८/प्र.क्र.१८७/पदुम-९ 


(रुपये हजारात) 
३१.०८.१८ | वितरीतच्या मंजूर 
आंगरे, oe 
गौणशिर्ष = सन २०१८-१९ ms पुनर्वि- aan as नपा अनुदानाच्या 
स मंजूर अनुदान Be eS: Base aye ae ae अप्राप्त अनुदान 
(७०%) (४--५ अनुदान Ecos 
(६-७ 
ie = sk = | 3 [1 ४| | é/ 8 
२०१- बृहन्मुंबई दूध योजना २४०४०६५३ | ३८५०००  । २६९५०० -२६९५०० fo po (क. =f ११५५०० 
१०२- दुग्धव्यवसाय विकास प्रकल्प्‌ २४०४०७४२ | २२०० १५४० fo | १५४० ७०३ ८३७ ६६० 
२०२- शा.दू.यो. पुणे २४०४०८०४ | ८४३८३ ५९०६८ ६०००० ११९०६८ ५९९७३ ५९०९५ २५३१५ 
२०७- शा.दू.यो. सातारा २४०४२२३५ | १२१० ८४७ ७०००० ७०८४७ ६९७६० १०८७ ३६३ 
२०३- शा.दू.यो. सोलापूर २४०४०८५१ fa 1७७ | je - =| foo | po | foo | 33 
२०४- शा.दू.यो., मिरज २४०४०८७८ | १६५० ११५५ १५००० १६१५५ १४२६८ १८८७ ४९५ 
२०६- शा.दू.यो., महाबळेश्वर २४०४१११२ | ६००२ ४२०० -४००० २०० po | 200 १८०२ 
२०८- शा.दू.यो., नाशिक २४०४१००५ fa fo | po fo fo fo ha 
२०९- शा.दू.यो., धुळे २४०४०९५८ [१ | fo ५००० ५००० ३२०४ १७९६ fa 
२१०- शा.दू.यो. अहमदनगर २४०४११७७ fa fo | ६५००० ६५००० ६२०५५ २९४५ ha 
२१२- शा.दू.यो., वणी २४०४१९८१ fa fo | po fo fo fo ha 
२२७- शा.दू.यो. अकोला २४०४१३१९ । ६७८५० ४७४९५ fo || ४७४९५ १३२३८ ३४२५७ २०३५५ 
२२५- शा.दू.यो. अमरावती २४०४१३६४ ५८५६४ ४०९९४ fo ४०९९४ १०८७९ ३०११५ १७५७० 
२२८- शा.दू.यो. नांदुरा २४०४२१३७ । १३३१० ९३१७ fo ९३१७ ५४९१ ३८२६ ३९९३ 
२२६- शा.दू.यो. यवतमाळ २४०४३३८५ । ३६३०० २५४१० fo २५४१० १५६३५ ९७७५ १०८९० 
२२०- शा.दू.यो. उदगीर २४०४१४६२ १४६१८२ १०२३२७ po १०२३२७ ६१४१२ ४०९१५ ४३८५५ 
२२१ शा.दू.यो. बीड २४०४१८३८ | ११५९२४ ८११४६ fo ८११४६ ८०४२६ ७२० ३४७७८ 
२२२ शा.दू.यो. नांदेड २४०४१८८३ । ४६५८५ ३२६०९ शि. = | ३२६०९ १०४३४ २२१७५ १३९७६ 
२२३- शा.दू.यो. भूम २४०४१९३६ | ४१७५६ २९२२९ १३५०० ४२७२९ ३०९०८ ११८२१ १२५२७ 
२१९- शा.दू.यो. औरंगाबाद २४०४१४१७ fas fo | fo fo po fo ha 
२२४- शा.दू.यो. परभणी २४०४२१८२ | १४९८८२ १०४९१७ ४०००० १४४९१७ १४४९१५ ।२ ४४९६५ 
२३४- शा.दू.यो. जालना २४०४३०६२ ९६८०० ६७७६० २०००० ८७७६० ८७६६६ ९४ २९०४० 
२३०- शा.दू.यो. आर्वी (वर्धा) २४०४१५१५ | ९०७५० ६३५२५ fo | ६३५२५ ६३५१८ |७ | २७२२५ 
२३१- शा.दू.यो. गोदिया २४०४२०३९ । ९५४८१ ६६८३६ joo | ६६८३६ ३५०५३ ३१७८३ २८६४५ 
२३२- शा.दू.यो. चंद्रपूर २४०४२०८४ | ९४६४८ ६६२५३ fo ६६२५३ २३२०१ ४३०५२ २८३९५ 
२१३ - शा.दू.यो. रत्नागिरी २४०४१५६२ | ३६२७१ २५३८९ fo २५३८९ २१२७९ ४११० १०८८२ 
२१४- शा.दू.यो. चिपळूण २४०४१६१३ । २९६९८ २०७८८ po २०७८८ ९७७६ ११०१२ ८९१० 
२१७- शा.दू.यो. खोपोली २४०४१७६७ | ३६०७३ २५२५१ -१५००० । १०२५१ ११४२ ९१०९ १०८२२ 
२१५- शा.दू.यो. कणकवली २४०४१६६९ fa fo fo ie _ po | fo fa 
एकूण १६३६६३५ ११४५६३३ fo ११४५६३३ ८२४९३६ ३२०६९७ ४९१००० 


उपरोक्त वितरित निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही वित्त 


विभागाशी समन्वय साधून अर्थसंकल्प कार्यासनामार्फत (पदुम-१६) त्वरित करण्यात यावी. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४२/२०१८/व्यय-२/ दि.१४/०९/२०१८ 


अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुवियो-१३१८/प्र.क्र.१८७/पदुम-९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९१५१७५७२३७३०१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Anoop K\ 
t Of Maharasht Agricul id ADE 
postalCode=400032, st=Maharasht 


part 
£78acf3ca20d9e91d7a73a76aa0240463e4aafdd4d 1 3de6 
8918dc20bad8e6, 


ber=1c2ee608849bdb812849b6c8878F95607059b530ff71 
7c8e39c09d06b394e02b, “Anoop Kumi 
Date: 2018.09.15 18:01:28 +05'30' 


(अनूप कुमार) 
प्रधान सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

) मा.मंत्री (पदुम)/मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


9८ 


o~ 


4 


सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा अनुज्ञेयता लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 

आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास,वरळी,मुंबई-१८ 

अप्पर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक,कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


£33) 


S 


(३ 


vo 


qo) सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय,मुंबई-३२ 
११)अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई/नागपूर. 
१२) निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई. 
१३)संचालक, लेखा व अनुज्ञेयता,मुंबई. 
१४) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
) 
) 
) 
) 


q4) ud जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी. 

१६) सर्व जिल्हा कोषागार/उपकोषागार अधिकारी. 

१७) कक्ष अधिकारी, (पदुम-१६), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१८) निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


